महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः एएससी-१५१६/प्र.क्र.२१७/१४-अ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख: ३० मार्च, २०१९ 


संदर्भ - १) सामान्य प्रशासन विभाग शासन आदेश क्र.एएससी-१५१६/प्र.क्र.२१७/१४-अ, 
दिनांक १५ जुले, २०१७, दिनांक २८ ऑगस्ट, २०१७ व दिनांक १२ एप्रिल, २०१८. 


-शासन आदेठा- 


मंत्रालयीन विभागातील लिपिक-टंकलेखकांना संदर्भाधिन दिनांक १५ जुलै २०१७ च्या आदेशान्वये सहायक 
कक्ष अधिकारी पदावर तदर्थ पदोन्नती देण्यात आली होती. श्री.अ.म.गिजये, लिपिक-टंकलेखक हे राज्य निवडणूक 
आयोग येथे प्रतिनियुक्तीवर कार्यरत असल्याने संदर्भाधिन दिनांक २८ ऑगस्ट २०१७ च्या आदेशान्वये त्यांना 
आदेशाच्या दिनांकापासून ६ महिन्यांच्या कालावधीकरीता सहायक कक्ष अधिकारी पदावर राज्य निवडणूक 
आयोगाच्या कार्यालयात प्रपत्र बढती देण्यात आली. दिनांक १२ एप्रिल, २०१८ च्या आदेशान्वये त्यांचा प्रपत्र बढतीचा 
कालावधी दिनांक २८-०२-२०१८ रोजी संपुष्टात आला असल्याने या आदेशान्वये त्यांचा प्रपत्र बढतीचा कालावधी 
दिनांक २८-०२-२०१८ पासून १ वर्ष किंवा पदोन्नतीनंतरच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागात रुजू होईपर्यंत यापैकी 
जे अगोदर घडेल तोपर्यंत (दिनांक २८-०२-२०१९ पर्यंत) त्यांच्या प्रपत्र बढतीस मुदतवाढ देण्यात आली होती. आता 
श्री.गिजये, सहायक कक्ष अधिकारी यांच्या प्रपत्र बढतीचा कालावधी दिनांक २८-०२-२०१९ रोजी संपुष्टात आळा 
असल्याने या आदेशान्वये त्यांचा प्रपत्र बढतीचा कालावधी दिनांक २८-०२-२०१९ पासून १ वर्ष किंवा पदोन्नतीनंतरच्या 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागात रुजू होईपर्यंत यापैकी जे अगोदर घडेल तोपर्यंत (दिनांक २७-०२-२०२० पर्यंत) 
त्यांच्या प्रपत्र बढतीस मुदतवाढ देण्यात येत आहे. त्यानंतर त्यांनी त्यांच्या पदोन्नतीनंतरच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा 
विभागातील सहायक कक्ष अधिकारी पदावर हजर होणे आवश्‍यक आहे. 


३. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०१९०३३०१७३१४६६५०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


(ग.भि.गुरव 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
श्री.अ.म.गिजये, सहायक कक्ष अधिकारी, राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र मार्फत 
प्रत, 


१. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव (आस्थापना), महसुल व वन विभाग / शालेय 
शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२. सचिव, राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र, मुंबई. 
३. सह सचिव / उप सचिव (आस्थापना), महसुल व वन विभाग / शालेय शिक्षण व क्रीडा (संबंधित 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई. मंत्रालयीन 
४. कक्ष अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, का.क्र.१४,१४-अ, १४-ब. विभागांमार्फत) 
५. निवड नस्ती/संग्रहार्थ (कार्यासन १४-ओ). 


